प्राचार्य/ उपप्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था/ निरीक्षक/ 
परीक्षा नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व 
प्रशिक्षण मंडळ, गट-अ (कनिष्ठ) (तांत्रिक) (राजपत्रित), 
महाराष्ट्र शिक्षण सेवा या संवर्गातील पदावर तात्पुरत्या 
स्वरुपात पदोन्नतीने देण्यात आलेल्या पदस्थापनेमध्ये igre: 
बदल करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, 
शासन आदेशा क्रमांक: पदोन्न-२०२२/प्र.क्र. १९५/व्यशि-१ 
दुसरा मजला, मुख्य इमारत, मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 
दिनांक : ०२ नोव्हेंबर, २०२३. 


संदर्भ:-कौडल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन आदेशा 
क्रमांक: पदोनत्न-२०२२/प्र.क्र. ११५/व्यशि-१, दि. २१/१०/२०२२. 


शासन आदेशा:- 


व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील संस्था व कार्यालयातील 
प्राचार्य/ उपप्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था / मुख्याध्यापक, शासकीय तांत्रिक विद्यालय/ 
सहायक प्रशिक्षणार्थी सल्लागार, गट-ब (तांत्रिक) (राजपत्रित), महाराष्ट्र शिक्षण सेवा या संवर्गातून 
प्राचार्य/ उपप्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था/ निरीक्षक/ परीक्षा नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य Hey, 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ, गट-अ (कनिष्ठ) (तांत्रिक) (राजपत्रित) ,महाराष्ट्र शिक्षण सेवा या 
संवर्गातील पदावर या विभागाच्या संदर्भाधीन दि. २१/१०/२०२२ रोजीच्या आदेशान्वये तात्पुरत्या 
स्वरुपात पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात आलेली आहे. सदर आदेशामधील तक्त्यातील 
अ. क्र. ७० येथील श्री. देविदास मोहन राठोड, प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, बदनापूर, 
जि. जालना यांच्या पदस्थापनेत अंशात: बदल करुन त्यांची सुधारित पदस्थापना खालील तत्क्यातील 
स्तभ क्र. ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे करण्यात येत आहे:- 


अ. | अधिकाऱ्याचे नावव प्रवर्ग | दि. २१/१०/२०२२ रोजीच्या । सुधारित पदोन्नतीने 
क्र पदनाम आदेशान्वये पदोन्नतीने पदस्थापना 
पदस्थापना 
ez ? 3 8 4 
i श्री. देविदास मोहन राठोड, | वि. जा. | प्राचार्य, प्राचार्य, 
प्राचार्य, औद्योगिक | (अ  । औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, | औद्योगिक प्रशिक्षण 
प्रशिक्षण संस्था, बदनापूर, उदगीर, जि. लातूर. संस्था, घनसावंगी, 
जि. जालना जि. जालना 


शासन आदेशा क्रमांकः पदोन्न-२०२२/प्र.क्र. १ ९५/व्यशि- १ 
२. पदोन्नतीबाबतच्या अन्य अटी व शर्ती संदर्भाधीन आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे राहतील. 


३. सदर आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
असून, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३११०२१७३८५६२३०३ हा आहे. हा area डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
PRADEEP Serva ता 
SAHEBRAO = 
SHIVTARE 


, st=Maharashtra, 
'8a656a063523ecdbac5e75130d8b7a4674a77a269 1 e4bf 
3९9, 

:23361D01E3FB5187 18EESAAAESSDB3EC668FBES, 
=415BAA8242ED5D99644FE1533246B0A85DC3D52848 
|AF8D647 AESA, cn=PRADEEP SAHEBRAO SHIVTARE 

02 17:38:21 +05'30" 


(प्रदीप सा. Brace) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
मा. मंत्री, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता नाविन्यता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव, PII, रोजगार, उद्योजकता नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
संचालक,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय,म.रा., मुंबई-१. 
सह संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, औरंगाबाद. 
महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर. 
महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, जालना/लातूर 
प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, अंबड/ घनसावंगी, जि. जालना. 
प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, उदगीर, जि. लातूर. 
संबंधित अधिकारी (संचालकांमार्फत) 
निवडनस्ती (व्यशि-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


